सन २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 
करिता साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे 
पुरस्कार प्रदान करून व्यक्ती/संस्था यांचा सन्मान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७मार्च, २०२४ 


वाचा :- 9) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-१०९७/ 

प्र.क्र.२३६/ मावक-४, दि.२९ जुले, १९९७. 

२) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- 
असापु- २०००/ प्र.क्र.२३०/ मावक-४, दि.२५ जुले, २००३. 

३) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: 
असापू - २००४/ प्र.क्र.१८६/ मावक-४, दि.३० मे, २००६. 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: असापू-२००९/ 
प्र.क्र.१०५/ मावक-७, दि.२२ जून २०१०. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातीळ मातंग समाजातील कलात्मक, समाजकल्याण साहित्य, शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य 
करणारे नामवंत कलावंत साहित्यिक व समाजसेवक तसेच समाज कल्याण क्षेत्रात मातंग समाजाच्या 
उन्नत्तीसाठी शिक्षण, आरोग्य, अंधश्रधा निर्मुलन व जनजागृती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्था यांना 
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात येते. सदर 
योजना सन १९९७-९८ पासून सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार हा पुरस्कार दरवर्षी एकूण २५ 
व्यक्‍ती व ६ सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना प्रदान करण्यात येतो. कोणतीही व्यक्‍ती 
/संस्था एकाच वेळी दोन पुरस्कार मिळण्यासाठी पात्र नसेल.त्यानुषंगाने सदर पुरस्कारासाठी गठीत 
केलेल्या मा. मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांच्या अध्यक्षतेखाळीळल राज्यस्तरीय 
समितीने सन २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या चार वर्षांकरिता व्यक्‍ती/संस्था यांची 
वर्षनिहाय निवड करुन साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार प्रदान करून त्यांचा 
सन्मान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ करीता साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा 
भाऊ साठे पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पुरस्कारार्थी व्यक्‍ती /संस्था यांची मा. मुख्यमंत्री तथा मा. 
मंत्री, सामाजिक न्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीने सदर शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” “ब” “क” व “ड” मध्ये वर्षनिहाय नमूद केल्यानुसार निवड केली आहे. 
त्यानुषंगाने सदर व्यक्‍ती/ संस्था साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार प्रदान करून 
सन्मानित करण्यास या झासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


2. 


पुरस्कारासाठी निवडलेल्या व्यक्‍ती/संस्था पुरस्काराबाबत विहित केलेल्या अटी व शार्ती 


बाबतचे निकष पूर्ण करीत आहेत तसेच निवड केलेल्या पुरस्कारार्थी व्यक्‍ती हयात असून संस्था 


कार्यरत आहेत या अटीच्या अधीन राहून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ee 


सदर पुरस्काराकरीता निवड करण्यात आलेल्या व्यक्‍ती/संस्था यांना पुरस्कार वितरीत 


करण्याकरीता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, समाज कल्याण 


पुणे यांच्यावर सोपविण्यात येत आहे. 


Ss 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१९०९०९००२२ असा आहे.हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAVINDRA SHIVAJI GORVE 
R AV | N R A DN: c=! OVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1cf45fecc49d779b77cc40d48a47afd9: 3cf6f847a274F 
5ec9ed23094, postalCode=400032, st=Mahi 


9९ ashi 
serialNumber=5BF9529B988B3F5AE0952D00630DA49F825A8ED 
30F32967CC2872941AFCCO742, RAVINDRA SHIVAJI GORVE 


Date: 2024.03.08 09:59:21 +05'30' 


(रविंद्र गोरवे) 
झासनाचे उप सचिव 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 

सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद 

सर्व संबंधित व्यक्‍ती / संस्था. 

निवड नस्ती / समन्वय. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “अ 


साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार सन २०१९-२० साठी निवड केलेल्या व्यक्‍ती 


अ.क्र. । जिल्हा व्यक्तीचे संपूर्ण नांव व पत्ता 

ba . | मुंबई उपनगर श्री. हनुमंत गोविंद लोढे, रुम नं. 909, असल्फा सुदरबाग, नारी सेवा सदन रोड 
माऊली कृपा सोसा. घाटकोपर (प), मुंबई ८४ 

२. ठाणे श्री. राव साहेब सटवाजी कदम रा. अण्णाभाऊ साठे नगर, बेलापूर रोड, ठाणे 

३. ठाणे  ।सौ.मीरा भुजंग जाधव, पत्ता आर.नं-१, एस.नं-१०६, हिस्सा-१,२,३,४. राहुल 
निवास, मोघरपाडा रोड, ओवळा, घोडबंदर रोड, ठाणे पिन-४०० ६१५ 

४. रायगड श्री. मधुकर इस्तारी कांबळे, उत्सव सीएच. एस. ए. ६०३, प्लॉट नं.२१ सेक्टर ३४ 
बी, खारघर, जि. रायगड 

प. पुणे श्री. काशीनाथ केरभाऊ आल्हाट मातोश्री निवास अभंग वस्ती वारुळवाडी ता. जुन्नर 
पुणे 

६. पुणे श्रीमती. उज्वला अनिल हातागळे ५८४/५8, त्क्ष्मी सहवास सोसायटी, Fore नं. १४, 
मार्केटयार्ट, पुणे-३७ 

७. पुणे श्री.मगवान गोविद वैरागर स्वस्तीक हौसिंग सोसायटी, 0७-११, फ्लॅट नं. १०३, 
घरकुल, चिखली, पुणे 

ह सातारा | श्री. अप्पासाहेब भाऊ कवळे 
मु.पो. वावरहिरे ता. माण जि. सातारा 

९. सातारा | श्री. अप्पासाहेब बापू भंडारे मु. पो. सैदापूर ता. कराड जि. सातारा 

१०. | ०. | सांगली श्री महादेव पांडुरंग वाघमारे मु पो आंबेडकरनगर कवठेमहांकाळ जि.सांगली 

ह्य १. | सोलापूर ।श्री सुरेश वसंत कसबे 
मु. अलिपुर पो.बार्शी ता.बार्शी जि.सोलापूर 

१२. नाशिक श्रीमती चंद्रकला सुरेश अल्हाट, पत्ता- अण्णाभाऊ साठे नगर, देवळाली गाव 
नाशिक रोड नाशिक 

१३. | नाशिक श्री पोपटराव पुंजाराम वाघ, नकळस रोड,जयराज नगर,फ्लट नं Qo आई बंगला, 
मु.पो.नामपुर, ता.सटाणा जि.नाशिक 

१४. नाशिक श्री विठ्ठल राघोजी कांबळे, रंगरेज मळा, इंदिरानगर,वडाळा शिवार, नाशिक 

१५. धुळे श्री. रामदास चिंधु जगताप, 
गल्ली नं. ८ जवाहर स्टेडीयम जवळ, एकविरादेवी रोड,देवपुर धुळे- ४२४००२ 

१६. | जळगाव | Al बुधा आस्मान म्हस्के मु पो तासखेडे ता अमळनेर जि जळगांव मो.७३८७४५८१८१ 

१७. | अहमदनगर श्री. दिनकर किसन सकट मु.पो.रविश हौ. सोसायटी नगर-पुणे रोड कायनेटीक 
चौक अहमदनगर 

१८. छत्रपती । सौ. कल्पना eT त्रिभुवन, रा.घ.क्र २९/१,बी-सेक्टर सुभाषचंद्र बोस नगर, रु न- 
संभाजीनगर | ११ हडको छत्रपती संभाजीनगर. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


१९. जालना | ath aidan जयंतराव पाटोळे 
रा.अकोला ता.बदनापुर जि.जालना 
२०. परभणी = | ABI कचरुबा आश्रोबा, मु.लोकरवाडी पो.उखळी (बु) ता.सोनपेठ जि.परभणी 
२१. लातूर श्री. शेषेराव संभाजी करखेलीकर 
रा. समता नगर येणकी चौक उदगीर ता. उदगीर जि. लातूर 
22. नांदेड श्री वाघमारे गंगाधर शोटीबा रा. एन.डी. ४२ ज्ञानेश्वर नगर सिडको, नांदेड ता. जि. 
नांदेड 
२३. हिंगोली. श्री. बाबुराव रामजी गाडे (माजी सैनिक) रा. सवड ता. जि. हिगोली. 
२४. नागपूर श्री. सुचेता अशोक कांबळे, गोन्ही सिम, उमरेड रोड, नागपूर 
२५. चंद्रपूर | att. राजू गणपत येले रा.रहेमतनगर, अण्णाभाऊ साठे सभागृहाजवळ, चंद्रपूर 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “अ 


साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार सन २०१९-२० साठी निवड केलेल्या संस्था 


अ.क्र | जिल्हा संस्थेचे संपुर्ण नांव व पत्ता संपर्क क्रमांक 

| । सातारा «| साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सार्वजनिक ग्रंथालय व वाचनालय 
मु.पो. कुरवली बुद्रक ता. फलटण जि. सातारा 

2. छत्रपती । क्रांती गुरु प्रतिष्ठान, छत्रपती संभाजीनगर , एन-६,ई-१/२९/३ मथुरानगर, सिडको, 

संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर 

३. बीड | प्रतिमा मागासवर्गीय महिला मंडळ नंदनज पो. मांडवा परळी वे ४३१५१५ 

४. लातूर । ग्रामीण लोक कल्याण मंडळ मोहनाळ, ता. चाकूर जि. लातूर -४१३५१३. 

प. नांदेड । अष्टविनायक ग्राम कल्याण सेवाभावी संस्था, नागपूर मु. नागपूर पो. पुणेगांव ता. जि. 
नांदेड 

६. वर्धा | इंदीरा बहुउद्देशिय महिला विकास संस्था, प्लॉट नं. बी-२२/१, एम.आय.डी.सी. बरबडी 


रोड, वर्धा 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “ब” 


साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार सन २०२०-२१ साठी निवड केलेल्या व्यक्‍ती 


अ.क्र. | जिल्हा व्यक्तीचे संपूर्ण नांव व पत्ता संपर्क क्रमांक 
ha पुणे श्री. मोहन सखाराम शिदे, SPT गृहनिर्माण सोसा., साईनगर, मामूडी, देहूरोड,पुणे- 
४१२१०१ 
२. | कोल्हापूर श्री. सर्जराव मारुती अवघडे, मु. चिमगांव, पो. मुरगूड, ता. कागल, जि. कोल्हापूर. 
३. | परभणी | वेणू नारायण जोगदंड, रा. रूमना पो. खळी ता. गंगाखेड जि. परभणी 
४ परभणी | श्री. नथुराम मुंजाजी अंभुरे रा. आंबेडकर नगर ता. सेलू जि. परभणी 
५. | परभणी | sit. विश्वनाथ बंसीधर गवारे, रा. आनंद नगर, रेल्वे Kear रोड, ता. जि. परभणी 
लातूर | डॉ. नारायण मारोती घोटकेकर रा. भाग्य नगर ता. अहमदपूर जि. लातूर 
लातूर | श्री. दत्तात्रय दशरथ कांबळे, रा. APTS AS ता. उदगीर जि. लातूर 
लातूर | श्री. रमेशबाबू नामदेवराव जोंधळे, रा. फुले नगर सोमनाथपुर रोड उदगीर ता. उदगीर 
जि. लातूर 
९. नांदेड $= | श्री मल्हारी पिराजी तोटरे, मु. पो. मुखेड ता. मुखेड जि. नांदेड ४३१७१५ 
शनि ०. | नांदेड श्री चांदू वाघजी बोयवारे, मु. लाडका पो. हाळदा ता. कंधार जि. नांदेड ४३१७१४ 
११. | अमरावती | श्री. मोहन RTT खंडारे रा.आसेगांव पूर्णा ता. चांदूर बाजार जि.अमरावती 
१२. | अमरावती | श्री सुधाकार उत्तमराव खडसे रा.दरोगा प्लॉट अण्णाभाऊ साठे पुतळया जवळ 
अमरावती 
१३. | वर्धा | श्री.वरणदास नामदेव इंगोले रा.हिदुस्तान कालनी गुंजखेडा ता.देवळी जि.वर्धा 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “ब” 
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार सन २०२०-२१ साठी निवड केलेल्या संस्था 


“निरंक” 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “क” 


साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार सन २०२१-२२ साठी निवड केलेल्या व्यक्‍ती 


अ.क्र. जिल्हा व्यक्तीचे संपुर्ण नांव पत्ता 

णि . | मुंबई शहर | श्री. साहेबराव पुंडलिक घोडेस्वार राहणार - रुम नं. ७०२/१३, शिवप्रेरणा 
को.ऑ.हौ.सोसा., प्रभादेवी, सदानंद ताडेल मार्ग. 

2. रायगड । श्री शिवाजी सुदामराव मोटे, 3 १०२, हिरा को आप सोसायटी, प्लॉट नं.एफ-८७, 
सेक्टर-१२, गोखले शाळेच्या मागे, खारघर, ता.पनवेळ, जि.रायगड, मोबाईल 

३. पुणे श्री. बारकु जयराम गायकवाड रा. मु. पो. कडुस ता. खेड जि. पुणे 

४. पुणे | सौ.उषा भास्कर नेटके रा. ९ अ भिमदिप हौ. सोसायटी गोखले नगर पुणे १६ 

प. पुणे । श्री. सुभाष सिताराम कसबे रा. २३९० न्यु मोदीखाना कॅम्प पुणे 

६. सातारा श्री. शंकर गणपती उमापे मु. मु. पो. चिखली, ता. कराड, जि. सातारा - ४१५१०६ 

७. सातारा | श्री. चांगदेव कोंडीबा आवळे मु. पो. पांगरी, ता. माण, 
जि. सातारा ४१५५०८ 

८. | सोलापूर | जयद्रथ तुकाराम जाधव, ७३०/अ/३ शिवशक्ती मैदानाच्या दक्षिणेस, बारबोले प्लॉट, 
बार्शी जि. सोलापूर 

९. | कोल्हापूर | बाळू शिवाजी गायकवाड , मु.पो. हेरवाड ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर 

शि ०. | कोल्हापूर | at. रावण मार्तंड समुद्रे, मु.पो.किणी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 

प्न १. | कोल्हापूर | प्रा.डॉ. अरुण विठ्ठल पौडमल, ए वॉर्ड, 2/92 निकम पार्क, 
देवकर पाणंद, कोल्हापूर 

१२. | नाशिक | sh विश्वास जंगल कांबळे ,पत्ता घर नं १३४४,६० फुटी रोड, खडकाळी, अप्सरा केबल 
टि.व्हि. मागे नाशिक 

१३. | अहमदनगर | श्री. पोपटराव धोंडीबा साठे, मु.पो. अण्णाभाऊ साठे वसाहत, माळीवाडा, अहमदनगर 

१४. | अहमदनगर | श्री ज्ञानदेव विश्वनाथ राक्षे मु.पो.जनतानगर गल्ली नं. ५ संगमनेर जि.अहमदनगर 

१५. | अहमदनगर | श्री आल्हाट विश्वनाथ हनुमंत मु.पो. घुलेवाडी ता. संगमनेर जि. अहमदनगर 

१६. | अहमदनगर श्री. सुनिल भिमराव सकट, मु.पो. नालेगांव, अहमदनगर 

१७. | छत्रपती | नाडे रावसाहेब देवराव, मु.पो.ढोरकिन ता.पैठण जि.छत्रपती संभाजीनगर 

संभाजीनगर 

१८. बीड  । श्री. अभिमान ज्ञानोबा मस्के मु. नंदनज, पो. मांडवा , ता परळी वे, जि. बीड 

१९. | लातूर श्री. शिवाजी मरेप्पा देवनाळे रा. चांदेगाव पो. शिरोळ (जा.) ता. उदगीर जि. लातूर 

२०. | लातूर | As. श्री. अंगद विश्‍वनाथराव गायकवाड रा. साई सदर, नाथ नगर, मळवटी रोड ता. 
जि. लातूर 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


२१. | हिंगोली. श्री. सोपान तुकाराम रणबावळे रा. गोरेगाव ता. सेनगाव जि.हिंगोली. 


२२. | हिंगोली.  श्री.देविदास खंडुजी खरात, रा.गणेडावाडी रोड रिसाला बाजार हिंगोली. 


२३. | अमरावती श्री प्रल्हाद माकडाजी तायडे, रा.देवरी निपाणी ता. भातकुली अमरावती 


२४. | बुलडाणा श्री.अशोक काशिराम तायडे, मु.पो.म्हाडा कॉलनी शोगाव,ता.शेगाव जि.बुलडाणा 


२५. | नागपूर | सौ सुचेता अशोक कांबळे जि-८२ तुलीप-टेकॉप्स गाडन संजुबा हायस्कल जवळ, 
नागपूर-४४००२४ 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “क” 


साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार सन २०२१-२२ साठी निवड केलेल्या संस्था 


अ.क्र जिल्हा | संस्थेचे संपूर्ण नाव व पत्ता संपर्क क्रमाक 
बि ; मुंबई  । साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे सार्वजनिक ग्रंथालय, समता सिताराम धाम, 
उपनगर । अण्णाभाऊ साठे नगर, घाट-मान लिंक रोड, मानखुर्द, मुंबई 
२. कोल्हापूर । के. शिवाजीराव पाटील ग्रामविकास प्रबोधिनी, सैनिक टाकळी.मु. पो. सैनिक 
टाकळी, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर 

cp छत्रपती | सुभद्राबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ दु.न.-के-३७/३८ बजरंग चौक एन-७ सिडको 
संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर 

४. छत्रपती । जय साई नटराज नाटय चित्रपट कला व सांस्कृतिक संस्था,घर नं. ४२४ म्हाडा 
संभाजीनगर | एन-२ समोर, छत्रपती संभाजीनगर 

प. बुलढाणा । पैनगंगा बहु.शैक्षणिक संस्था,नांद्रा कोळी ता.जि.बुलडाणा 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 


झासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “ड 


साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार सन २०२२-२३ साठी निवड केलेल्या व्यक्‍ती 


अ. क्र. जिल्हाचे नाव व्यक्तीचे संपूर्ण नांव व पत्ता संपर्क क्रमांक 

षि री मुंबई हहर श्री. सोमनाथ (संतोष) काळू पवार, झोपडी क्र.५२ वरळी बी.डी.डी. चाळ क्र.६० व 
६१ समोर, डॉ. जी.एम. भोसले मार्ग, वरळी मुंबई-४०००१८ 

२. | मुंबई उपनगर (श्री. उत्तम रतन रणपिसे, भारत माता चाळ, अण्णाभाऊ साठे नगर, मानखर्द 
मुंबई-४०००४३ 

३. | मुंबई उपनगर | at. सुभाष संग्राम हणमंते, यादव मिश्रा चाळ, कोकणी पाडा, कुरार गाव 
मालाड(पू) मुंबई-४०००९७ 

8. ठाणे श्रीम.सीताबाई बापु कसबे, पत्ता :- आण्णाभाऊ साठे नगर, नारपोली, भिवंडी, 
जि.ठाणे ४२१३०५. 

प. ठाणे श्रीम. शोभा दिपक वैराळ, पत्ता :- श्रीगणेश चाळ नं.५, रुम नं.१०, गंगाधर नगर, 
वागळे रोड नं.३३, ठाणे ४००६०४. 

गी; रायगड  । सौ. सुमन संग्राम तोगरे, मुक्‍ती रत्न, घर क्र.६५६ , डोंगर आळी, केगांव , ता.उरण 
जि.रायगड 

0. पुणे श्री.पंढरीनाथ बाबुराव आढाळगे, ६७/८३अ, पर्वती दर्शन, पुणे-९ 

८. सांगली श्री.तानाजी दगडु जाधव मु.पो. आळसंद ता.खानापुर जि.सांगळी 
पिन - ४१५ ३११ 

९. कोल्हापूर | डॉ. उत्तम कोंडीबा सकट पत्ता प्लॉट नं २४, आर.बी.पाटील कॉलनी 
गडमुडशिंगी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 

a ०. | कोल्हापूर | डा. शरद राजाराम गायकवाड. पत्ता - श्रीकृष्ण रेसिडेन्सिल, इंगळेनगर, 
कोल्हापूर. 

ll १. नाशिक  'श्री.सुर्यभान दामू साठे, घर नं.११७१, भद्रकाली टॅक्सी स्टण्ड, मोठा मातंग 
वाडा, नाशिक शहर ४२२००१ 

१२. धुळे श्री. यशवंत दोधु कांबळे रा. मातोश्री प्लॉट नं. १२, समर्थ नगर, साक्री रोड, धुळे- 
४२४००१ 

93. जळगाव श्री. प्रकाश ओंकार कोतकर पत्ता:- कोठली ता. भडगाव जि. जळगाव 

१४. । अहमदनगर | sil. पोपट भानुदास पाथरे मु.पो. सिध्दार्थ नगर महालक्ष्मी मंदीरा जवळ 
घ.न.१४० करंदीकर हॉस्पीटल सेजारी अहमदनगर 

१५. | अहमदनगर श्री. सुरेश उत्तम साठे मु.पो.साठे वस्ती माळीवाडा अहमदनगर 

१६. | अहमदनगर श्रीम. हिराबाई दतु गोरखे मु.पो. पारगांव सुदिक,ता.श्रीगोदा जि.अहमदनगर 

१७. | अहमदनगर श्री. प्रकाश सखाराम साळवे मु.पो. रा.इंदिरानगर मु.पो.अकोले ता.अकोले 
जि.अहमदनगर 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


१८. लातूर श्री. नागनाथ भवानी कांबळे, रा. राजीव नगर, बाभळगाव रोड लातूर ता. लातूर 
जि. लातूर 

वेश, धाराशिव श्री.दिलीप नागनाथ गायकवाड, मु.पो.नाई -चाकुर.ता-उमरगा जि. धाराशिव 

२०. नांदेड श्री. राघोबा जयवंतराव वाघमारे, पोस्टळ HSA अशोकनगर गोपाळचावडी 
नांदेड 

२१. नांदेड श्री सतिष लक्ष्मणराव कावडे, जेतवन नगर, तरोडा बु. नांदेड 


२२. हिंगोळी श्री.रमेश विठ्ठल खिल्लारे, मु.गोधनखेडा पो.हाताळा ता.सेनगाव जि.हिंगोळी 


२३. | अमरावती । श्री. राजाभाऊ जयराम हातागडे, मु. चवरे नगर पो. साईनगर जि. अमरावती - 


४४४६०७ 
२४. अकोला = | AAPM नामदेव डोंगरे, राहुल नगर, शिवणी, ता.जि.अकोला 
२५. नागपूर श्रीमती गीताबाइ मारोतराव इंगोले, रा.घर नं.१६, गौतम नगर, मेकोसाबाग, 


सुधीर कीराणा स्टोर्स जवळ, नागपूर-४४०००४ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “ड 
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार सन २०२२-२३ साठी निवड केलेल्या संस्था 


अ.क्र. । जिल्हाचे नाव । संस्थेचे संपूर्ण नावं व पत्ता संपर्क क्रमांक 


. । छत्रपती । साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे तरुण विकास मंडळ, बजाजनगर, 
संभाजीनगर | वाळुज, छत्रपती संभाजीनगर 
2. बीड जनसेवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था अंबाजोगाई , जि. बीड 


३. हिगोली | भरारी बहुउद्देशीय सेवाभावीसंस्था जामठी बु. ता.सेनगाव जि.हिंगोली 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


